प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पनवेल यांच्या 
कार्यालयीन इमारतीच्या जागेसाठी पाणी पुरवठा 
सुधारणा शुल्क, विद्युत पुरवठा शुल्क व इतर 
खर्चास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०२१४/प्र.क्र.६८/परि-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
दिनांक : ०२ ऑगस्ट, २०२४ 


वाचा :- 9) गृह विभाग, शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.पकाजा-०२१४/प्र.क्र.६८/परि-४, 
दि.१८.०३.२०१४ 
२) गृह विभाग, शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.पकांबा-०४१६/प्र.क्र.१९२/परि-४, 
दि.०७.११.२०१६ 
३) परिवहन आयुक्त महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे क्र. काईंबा (४६) /१०१५/ न.क्र.१३/का.१०(१) 
/2023 /जा.क्र. ५५१२, दि.१०.०५.२०२३ व जा.क्र. ८७७५, दि.०१.०८.२०२४ रोजीचे पत्र. 
४) सिडको लि., सीबीडी बेलापूर यांचे पत्र क्र.२९२८८/१००१२०५/१५५८, दि.०१.०८.२०२२. 
५) प्रादेशिक परिवह अधिकारी, पनवेल यांचे क्र.प्रापका/पनवेळ/आस्थापना/२०२४/जा.क्र.५८८ 
दि.२२.०७.२०२४ रोजीचे पत्र. 
प्रस्तावना :- 
suffer क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पनवेल या 
कार्यालयासाठी नवीन पनवेल, नोड मधील करंजाडे ता.पनवेळ, जि.रायगड येथील २.३६ हेक्‍टर 
जागा लीजवर घेण्यास मान्यता देण्यात आली होती. तसेच, उपनिर्दिष्ट क्र.२ येथील शासन 
निर्णयान्वये करंजाडे ता.पनवेल, जि.रायगड येथील २.३६ हेक्‍टर जागेवर इमारतीच्या बांधाकामासाठी 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. तथापि, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पनवेल या 
कार्यालयाच्या करंजाडे येथील जागेत प्रस्तावित मल्टी मोडल कॅरिडोर व एनएच-४ बी मुळे बाधित 
होत असल्याने उपनिर्दिष्ट क्र.४ येथील पत्रान्वये सिडको, नवी मुंबई यांनी पर्यायी जागा उपलब्ध 
करुन दिली आहे. प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पनवेल या कार्यालयासाठी सिडको मार्फत दिलेल्या 
तळोजा नोड येथील सेक्टर - ३० येथील जागेसाठीच्या विविध शुल्कांच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता 
व वित्तीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

उपनिर्दिष्ट क्र.३ येथील परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या प्रस्तावानुसार 
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पनवेल या कार्यालयाच्या तळोजा नोड येथील सेक्टर - ३० मधील 
११८९९.९७ चौ.मी. जागेसाठी खालील नमूद carga विविध झुल्कापोटी रु.४७,८१,०४५/- 
(अक्षरी रु. सत्तेचाळीस लाख ऐक्याऐंशी हजार पंचेचाळीस रुपये फक्त) इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास 
प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०२१४/प्र.क्र.६८/परि-४ 


२. सदरील रकमेचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे. 


अ.क्र तपशील रुपये 
बिन दस्तऐवजीकरण शुल्क ५९०.०० 
२ | ६० वर्षाचे भाडे (१८ टक्के वस्तू व सेवा करासहित) ७,०८०.०० 
3 | पाणी पुरवठा सुधारणा शुल्क ३६,८८,९९०.७० 
४ | विद्युत पुरवठा सुधारणा शुल्क १०,८४,३८४.७७ 
एकूण ४७,८१,०४५.४७ 


३. यासाठी येणारा खर्च “मागणी क्र. बी-३, लेखाशिर्ष २०४१, वाहनावरील कर (००) (००१), 
संचालन व प्रशासन (02) प्रादेशिक कार्यालये (०२) (०१) (२०४१०००३६४) - १३ कार्यालयीन खर्च” या 
लेखाशिर्षातंर्गत सन २०२४-२५ या वित्तीय वर्षात उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून भागविण्यात यावा. 
४. सदरखर्च हा बिनशर्त स्वरुपाचा आहे. 
५. सदर झासन निर्णय हा वित्त विभाग वित्तीय अधिकार नियम, १९७८ मधील भाग-पहिला, 
उपविभाग भाग तीन अनुक्रमांक ४ नियम २७ (२) अन्वये विभागास असलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८०२१२१०३४९२२९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


BHARAT 
RAMCHANDRA LANGHI 
(भरतरा. लांघी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 
३) महालेखापाल (लेखापरीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, 9/2, मुंबई / नागपूर. 
४) परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
५) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, रायगड 
६) अधिदान व लेखा अधिकारी, रायगड 
७ कक्ष अधिकारी (बीयुडी- १). गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८) निवडनस्ती (परि-४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


